नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०३ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- २९ नोव्हेंबर,२०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 


जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/४१४६, दि.२४/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HS आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेता, 


सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव तालुक्‍यातील 


खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून SUA करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 
१. | चक्री ते चळणी पांदन रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | 8.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-१०९ 
२ चक्री ते महाताळा पांदन रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-११० 
३. येळंब ते काळेश्वर रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१११ 
४ येळंब ते शिरड रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-११२ 
प. खैरगांव (म) ते कारवाडी रस्ता. | ०/०० ते २/०० | 2.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-११३ 
६. तामसा ते बेलगव्हान रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-११४ 
मनुला ते साप्ती रस्ता. 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-११५ 
ह तामसा ते दिग्रस रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-११६ 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०३ /नियोजन-२ 


९ हरडफ ते शिवणी रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-११७ 
la ०. | बनचिंचोली के गोरलेगांव ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-११८ 
रस्ता. 
(११. | १. | बनचिचोली ते पैनगंगा रस्ता. | ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-११९ 
१२. | जांभळा ते कृष्णापूर रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-१२० 
१३. | हरडफते देवसरी रस्ता. ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१२१ 
१४. | हरडफ ते वाकळी रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१२२ 
१५. ।बाभळीतेखरुसरस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२३ 
१६. ।धानोरा ते निवघा रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१२४ 
१७. | वाटेगांव ते कारखेड रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | 3.400 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१२५ 
१८. ।तळणीतेबाभळीरस्ता. ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१२६ 
१९. | निळकंठवाडी ते चाभरा रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१२७ 
२०. ।महाताळा ते वरुला रस्ता ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२८ 
२१. ।महाताळा ते कोहळी रस्ता. ०/०० ते २/०० =| 2.00 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१२९ 
२२. ।रुईतेपळसारस्ता. ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१३० 
२३. ।रुईते आंबाळा रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१३१ 
२४. ।धानोरा ते शिरड रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१३२ 
२५. ।धानोरा ते आडा रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१३३ 
२६. । हस्तरा ते महादेव मंदीर रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१३४ 
२७. ।फळी ते वाटेगांव रस्ता. ०/०० ते ६/०० ।६.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१३५ 
२८. ।काळेश्वर ते उचेगांव भानेगांव | ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१३६ 
रस्ता. 
२९. | काळेश्वर येळंब ते करोडी रस्ता. | ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१३७ 
३०. ।बाभळी ते जिल्हा सिमा रस्ता. । ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१३८ 
३१. ।गोरलेगांव ते कोथळा रसता. | ०/०० ते ३/०० |३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१३९ 
३२. ।गोरलेगांव ते पैनगंगा रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४० 
३३. ।कोथळा ते लिंबगांव बंधारा ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४१ 
रस्ता. 
३४. | बोरगांव ते मुडा पांदन रस्ता. । ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४२ 
३५. | उचेगांव (खु.) ते चिचोली रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४३ 
३६. | उचेगांव (खु.) ते इरापूर रस्ता. । ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४४ 
३७. | बनचिचोली ते पांदन रस्ता. ०/०० ते २/०० | 2.00 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४५ 
३८. | दगडवाडी -कोळगांव ते ०/०० ते ४/०० ।४.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४६ 
कंजारा रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०३ /नियोजन-२ 


३९. | दगडवाडी ते हरडफ रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१४७ 
४०. ।तामसारोड ते deta रस्ता. । ०/०० ते २/०० =| २.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१४८ 
४१. ।हडसनी तलाव ते महादेव ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१४९ 
मंदीर रस्ता. 
४२. | SEAT I चेंडकापूर रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१५० 
४३. | वाटेगांव-उमरखेड तालुका । ०/०० ते २/०० । २.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१५१ 
सिमा रस्ता. 
४४. ।वाटेगांवते हरडफ रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५२ 
४५. | हरडफ तेल्याहारी रस्ता. ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५३ 
४६. ।आंबळ ते हदगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 fe. मी. । ग्रामीणमार्ग-१५४ 
४७. | वाकोडा ते महादेव मंदीर ०/०० ते २/०० | 2.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-१५५ 
रस्ता. 
४८. | नविन गुरफळी ते साखरा ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१५६ 
पांदन रस्ता. 
४९. ।भाटेवाडी ते उचेगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 fh. मी. । ग्रामीण मार्ग-१५७ 
yo. | Areata ते तळणी रस्ता. ०/०० ते 3/400 | 3.400 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१५८ 
५१. | रावनगांव-कृष्णापूर ते ०/०० ते ६/०० ।६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१५९ 
लोहापाटी रस्ता. 
५२. । काळेगांव ते कंजारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६० 
५३. | येवली ते वाकळी (बा) रस्ता. । ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६१ 
५४. । वायफान (बु.) ते पिपळगांव ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६२ 
रस्ता. 
५५. ।उमरीतेकंजारारस्ता. ०/०० ते ४/५०० ।४.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६३ 
५६. ।कंजाराते कोपरारस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीणमार्ग-१६४ 
५७. । पाथरड ते कंजारा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६५ 
५८. | पाथरड ते शोतमजूरवाडी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१६६ 
५९. | वायफना (बु.) ते शिवपूरी रस्ता. | ०/०० ते ४/०० ।४.०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१६७ 
go. | देवसरी तेधानोरा ता. रस्ता. । ०/०० ते ३/०० =| 3.00 fh. मी. | ग्रामीण मार्ग-१६८ 
६१. । हरडफ ते रावनगांव रस्ता. ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६९ 
६२. । घोगरी ते गणेशवाडी रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७० 
६३. ।तामसाते रानगांव रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७१ 
६४. ।चिकाळा ते खडकी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | 3.00 fe. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७२ 
६५. | चिकाळा ते शिवपूरी नदीपर्यंत | ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१७३ 
रस्ता. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०३ /नियोजन-२ 


६६. । आष्टी तेधानोरा ता. रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७४ 

६७. | शिवपूरी ते ब्रम्हणवाडी रस्ता. । ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१७५ 

६८. । वायफना (खु) ते पिपळगांव ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७६ 
रस्ता. 

६९. | वायफना (खु ते ब्रम्हवाडी ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१७७ 
रस्ता. 

७०. | वायफना (बु.) ते वाळकी (बु) | ०/०० ते ५/०० |।५.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१७८ 
रस्ता. 

७१. | वायफना (बु.) ते आष्टी रस्ता. । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१७९ 

७२. | Bato. ते Beards} ०/०० ते ३/०० | 3.00 fh. मी. । ग्रामीण मार्ग-१८० 
रस्ता. 

७३. | पाथरड ते हदगांव रोड रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१८१ 

७४. । वायफना (खु) ते शिवपुरी रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१८२ 

७५. ।चिकाळाते तामसा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. । ग्रामीण मार्ग-१८३ 

७६. ।धानोराता. ते टाकराळा रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीण मार्ग-१८४ 

७७. | कोळगांव ते डोरली रस्ता. ०/०० ते ३/०० ।३.००कि. मी. | ग्रामीणमार्ग-१८५ 

एकुण लांबी २४७.०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २४७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२०१.९९० + २४७.००) 
म्हणजेच २४४८.९९० कि. मी. इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०१११०९४३७११८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN ८ 
KACHARE 


SDF, 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र. १०३ /नियोजन-२ 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर कराव) 

४ जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

७ कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, नांदेड 

) 
) 


८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

११ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


